महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) 
अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी 
ऑनलाईन पध्दतीने सुचना मागविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः शाशौशु-२०२१/प्र.क्र.३९/२१/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, विस्तार भवन 
मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १६ मार्च २०२१ 


परिपत्रक 


खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क 
विनियमन) अधिनियम-२०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम-२०१६ तसेच 
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ तयार केलेले आहेत 
तथापि सदर अधिनियामांची/नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी 
येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत 
त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमामध्ये सुधारणा 
सुचविण्यासाठी सहसचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाळी समक्रमांकाच्या दिनांक 
०५ मार्च,२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली असून सदर समितीच्या 
विचारार्थ पालक/ पालक संघटना/ शैक्षणिक संस्था तसेच सर्वसामान्य जनतेकडून या व्दारे सुचना 
मागविण्यात येत आहेत. 
०२. समिती कडे सादर करावयाच्या सुचना ऑनलाईन पध्दतीने 
www.research.net/r/feeregulation यावर सादर करता येतील. 
०३. सबब, सर्व संबंधितांनी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमांमध्ये बदल/ 
सुधारणा सुचविण्याबाबतच्या त्यांच्या सुचना उक्त संकेतस्थळावर या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १ 
महिन्याच्या कालावधीत सादर कराव्यात,विहीत मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या सुचना समितीमार्फत 
विचारात घेण्यात येणार नाही. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१६१७२७३१२७२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Imtiyaz Mushtaque ae कय 
Kazi 


OOL EDUCATION & SPORT 
ra, 


(इ.मु.काझी) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त,शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक. 

६. सर्व शिक्षणाधिकारी 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शाशैशु-२०२१/प्र.क्र.३९/२१/एसएम-६ 


१. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

३. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 

४. सहसचिव (शाळा व्यवस्थापन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. उप सचिव (विद्यार्थी विकास), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. उप सचिव (शिक्षक/शिक्षकेत्तर), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवड नस्ती (एस एम -६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


